मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांचे 
कार्यालयाकरिता संगणक, fied व स्कॅनर्स खरेदी 
करितासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक: एसटीवाय-२०१९/प्र.क्र.१०६१/१९/३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२०. 


वाचा: १) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.०८.२०१७ 
२)सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९, 
दिनांक २३.०९.२०११ 
प्रस्तावना- 
मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाकरिता अधिसंख्य पदे मंजूर करण्यात आलेली 
आहेत. सदर पदावर नियुक्‍त अधिकारी/कर्मचारी यांना संगणक, प्रिंटर्स व स्कॅनर्स उपलब्ध करून द्यावी लागणार 
असल्याने या कार्यालयाकरिता संगणक सामग्री खरेदी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्या कार्यालयाकरिता अधिसंख्य पदावर नियुक्त 
अधिकारी/कर्मचारी यांना संगणक, प्रिंटर्स व स्कॅनर्स उपलब्ध करून देणे शक्‍य व्हावे याकरिता तसेच कार्यरत संगणक, 
प्रिंटर्स व स्कॅनर्स नादुरूस्त झाल्यास तातडीने नवीन संगणक, प्रिंटर्स व स्कॅनर्स उपलब्ध करून देणे शक्‍य व्हावे याकरिता 
खालील नमूद Specifications असलेली २० संगणक, २० प्रिंटर्स व १० स्कॅनर्स खरेदी करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | खरेदी करावयाची Specifications 
बाब 


1 संगणक Brand Name- Lenova/HP/Dell 
Processor Generation- 7" 
Processor- Intel Core i5-8400 
(3.9GHz, 3 MB Cache, 2 Cores) 
Processor Make- Intel 

Chipset- Intel H110 

Operating System-Windows 10 Professonal 
RAM Size- 4 GB 

RAM Expandability- 16 GB 

Hard Disk- 1000GB 

Monitor Resolution- 1920X1080 
Monitor Size- 21.5 inches 

On site OEM Warranty- 5 Years 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीवाय-२०१९/प्र.क्र.१०६१/१९/३३ 


2 प्रिंटर Brand- HP/ Samsung 

Printing Technology- Laser 
Cartriadge Technology- Composite 
Type of Printing- mono 

Paper size- A4 

Print speed (mono)- 28 PPM 
Duplexing Feature- Yes 
Duplex Print Speed- 30 IPM 
Network Port memory- 256 MB 
Number of paper Tray- 1 

3 | स्कॅनर Brand- HP 

Scanning Technology- CIS 


Scanner Type- Sheet Fed 

Optical Resolution(Dip)- 600 

Maximum Resolution9Dip)- 600 
Monochrome Scan Speed- 20 

Daily Duty Cycle (Number of Pages)- 1000 
Colour Scan Speed- 20 

Colour Depth(Bits)-24 

Paper Weight Handling Capacity(GSM)-105 
Scanning Feature- Duplex 

USB interface- 2.0 

ADF Tray Capacity- 50 

operating Temperature Range(Degree C)-10-35 
On site OEM Warranty- 1 Years 


२. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४.०८.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार GeM Portal वरून विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब करून खरेदी 
करण्यात येत आहे. 

३. यासाठी येणारा खर्च मागणी क्र. ए-२, २०१५-निवडणूका, १०२-निवडणूक अधिकारी(००)(०१)निवडणूक 
अधिकारी, १७ संगणक खर्च (20940092) या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षाच्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात येईल. 

४. सदर खरेदी वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक: विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकारी नियमपुस्तिका-१९७८, भाग पहिला, उपविभाग दोन मधील अनुक्रमांक २७ब, 
नियम क्रमांक ७६ नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार व प्रधान सचिव तथा मुख्य निवडणूक अधिकारी 
यांच्या मान्यतेने करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


Set ure क्रमांकः एसटीवाय-२०१९/प्र.क्र.१०६१/१९/३३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१२९१४५५३४६८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ANIL NANSING VALVI 


DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1a7¢28200f6d58206324d8086ffcf99758c1 15aada508a7437 


f2ae5d9falba5d, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 


serialNumber=328a78fb26991 ef7b9493ea647f585c65b1cf01913ae4 
4b41 ffee5cc8464f2f1, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
cn=ANIL NANSING VALVI 


Date: 2020.01.29 14:35:08 +05'30' 


(अ.ना.वळवी) 
उप सचिव व सहमुख्य निवडणूक अधिकारी 
महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 
महालेखाकार (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
निवासी लेखा परिक्षण अधिकारी, मुंबई/वांद्रे 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
वित्त विभाग/व्यय-४ 
५. निवड नस्ती/का.क्र.३३ 


Cc “७ A -0 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


